आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता झासकीय आश्रमशाळा 
इमारती बांधणे (ओटिएसपी) लेखाशीर्ष 
(४२२५ १११८ ) अंतर्गत निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. १०७ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ 
२) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. शाआबा-२०२१ प्र.क्र.५२/का-२ दि.३०.०८.२०२१ 
प्रस्तावना- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०२) (०६) आश्रमझाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३- 
मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी रु.२५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. सदर 
तरतुदीमधून चाळू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत कामांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यास संदर्भाधीन 
क्र.२ येथील नस्तीन्वये वित्त विभागास सादर केलेल्या प्रस्तावावर अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३०टक्क्के 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.त्यास अनुसरुन निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (ओटिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब 
H.43- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२१-२२ या वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ३० टक्के 
मर्यादेत रु. ७५०.०० लाख अक्षरी रुपये सात कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे 
नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्रष०७/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
| २ ३ a 
अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ७ ७५०.०० 
(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ७ कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद 
केलेल्या मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाशन परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ७ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नाशिक/नागपुर यांचे 
मार्फत प्राप्त मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ 
मार्च, २०२२ अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधीळ विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्रष०७/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन संदर्भाधीन दिनांक २४.०६.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांत व अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३५/व्यय-१४ , दि.१७.०८.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१३११४५३८८५२४ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R a V | n d fa Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou= evi ment Depa 
D H b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
l g a m a | ro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c48 
97737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4 108, 
A cn=Ravindra Digambarro Aute 
U te Date: 2021.10.13 16:43:59 +05'30' 


(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
६. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक. 
८. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, राजुर,तळोदा, नंदुरबार,कळवण. 
९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 
१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे. 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
१५. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. कार्यासन अधिकारी (का-२) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्रष०७/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि.१३/ १०/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


रु.लाखात 
३१मार्च, । सदर शासन निर्णयान्वये 
डा प्रशासकीय aa 
अ.क्र कामाचे नाव किंमत | 2029 पर्यंत | वितरीत करण्यात येत 
मान्यता किंमत 
खर्च असलेला निधी 
|. a २ ३ 1 ok ६ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी विभाग) धुळे 
शासकीय आश्रमशाळा भालेर येथे 
षि मुलांचे वसतीगृह बांधकाम १४०७.९० ६५४.९४ १४५.०० 
ता.जि.नंदुरबार 
शासकीय आश्रमशाळा भालेर येथे 
२ | मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता.नंदुरबार जि । १४०७.९० ६९६.८३ १४५.०० 
नंदुरबार 
शासकोय आश्रमशाळा अकलापुर येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता संगमनेर. जि 
3 ९११.१५ ७०५.७९ ८५.०० 
अहमदनगर 
शासकीय आश्रमशाळा जवळेवाळेश्वर 
गी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले रा Cy ee 
जि अहमदनगर 
MAHA आश्रमशाळा अकलापुर येथे 
y मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे ९१७.७९ ५५५.३४ दुबल 
ता.संगमनेर जि.अहमदनगर 
शासकीय आश्रमशाळा म्हसवंडी येथे 
६ | मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे ९००. 9३ ५५६.१७ ११०.०० 
ता.संगमनेर जि.अहमनगर 
शासकीय आश्रमशाळा मह्सवंडी 
७ | ता.संगमनेर जि.अहमदनगर येथे मुलींचे ९००.७३ ४२४.३१ ११०.०० 
वसतिगृह बांधणे 
अधिक्षक अभियंता, 
पि सार्व.बांधकाम( आदिवासी मंडळ) ७३६३.९१ ३९६८.५६ ७५०.०० 
नाशिक 
Ravindra ह ण cna 
Digambarro goes पैकी ४ 


Aute 


=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2021.10.13 16:44:32 +05'30' 


